वर्ष २०१६ व वर्ष २०१७ मधील महाराष्ट्र 
राज्य महाकवी कालिदास संस्कृत साधना 
पुरस्कार घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरस्कार-२६१३/(प्र. क्र. ९०/१६)/समन्वय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक : उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संसापु - ०५१५/ 
प्र. क्र. ७८/समन्वय, दि.२७ जुले, २०१२. 

प्रस्तावना : 

संस्कृत भाषेचा प्रचार, प्रसार, संशोधन, प्रकाशन, अध्ययन, अध्यापन आणि संस्कृत 
विषयक अन्य उल्लेखनिय असे संस्कृत भाषा क्षेत्रात महान कार्य केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील 
०७ व देशातील उर्वरित राज्यांकरिता 09 SI एकूण ०८ मान्यवरांना महाराष्ट्र राज्य महाकवी 
कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार देण्यासंदर्भात संदर्भाधिन दि. २७ जुले, २०१२ चे आदेश 
निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार वर्ष २०१६ व वर्ष २०१७ या वर्षासाठीचे महाराष्ट्र 
राज्य महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार जाहीर करणे झासनाच्या विचाराधिन होते. 
शासन निर्णय : 

वर्ष २०१६ व वर्ष २०१७ चे महाराष्ट्र राज्याकरिता ०७ व अन्य राज्यांकरिता ०१ असे 
प्रत्येक वर्षाकरिता एकूण ०८ महाराष्ट्र राज्य महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार 
जाहीर करण्यासंदर्भात शासन स्तरावरील महाराष्ट्र राज्य महाकवी कालिदास संस्कृत साधना 
पुरस्कार निवड समितीने केलेल्या निवडीनुसार खालील PPR सन २०१६ व सन 
२०१७ या वर्षांकरिता “महाराष्ट्र राज्य महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार” प्रदान 
करण्याच्या निर्णय शासनाने घेतला आहे : 


महाराष्ट्र राज्य महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार-२०१६ 


अ. | संवर्ग/पुरस्काराचे | पुरस्कार पुरस्कारा्थीचे नाव 
क्र. नाव संख्या 
i प्राचीन संस्कृत एक ।'के.श्री.वैकटरमण रामचंद्र दीक्षित शास्त्री, (मरणोत्तर) 
पंडित श्री. शिवशंकरानंद आश्रम, मु.पो. श्रीदत्त क्षेत्र औदुंबर, 
ता. पलूस, जि. सांगली, महाराष्ट्र -४१६ ३०३. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-२६१३/(प्र. क्र. ९०/१६)/समन्वय 


२ | वेदमुती एक । वैदचूडामणी दत्तात्रेय पांडूरंग नवाथे (घनपाठी), 
कादंबरी सोसायटी, बी विंग, फ्लॅट नं.१०३, नवशा मारुती 
मागे, सिंहगड रोड, पुणे, महाराष्ट्र -४११ ०३०. 
३ ।संस्कृत शिक्ष कव| दोन ।१. डॉ. श्रीमती शैलजा मधुकर रानडे, 
इतर -सुरभी', दहिवलकर HICH, उमरसरा रोड, यवतमाळ, 
महाराष्ट्र - ४४५ 009, 
२. अरविंद महादेव गोसावी (कवठेकर), 
भालचंद्र अपार्टमेंट, गावभाग, सिटी हायस्कुलच्या मागे, 
ब्लॉक नं. ०४, तळमजला, सांगली, महाराष्ट्र-४१६ ४१६. 
४ । संस्कृत प्राध्यापक | दोन | 4. डॉ. श्रीमती सरोज भाटे, 
व तत्सम क्रतु”, १५/४६, निर्मलबाग, पर्वती पेठ, पुणे, महाराष्ट्र - 
अध्यापक ४११ ००९. 
२. डॉ. श्रीमती विजया रामचंद्र जोशी, 
१०८, “वसंत”, फ्रेंण्डस्‌ सोसयटी ले-आऊट क्र.०४, 
दीनदयाल नगर, नागपूर, महाराष्ट्र - ४४० ०२२. 
५ ।संस्कृतकार्यकर्ता एक | डॉ. हंसश्री सतीश मराठे, 
१८९, पाण्डे लेआऊट, खामला, नागपूर, 
महाराष्ट्र - ४४० ०२५. 
६ ।अन्य राज्यातील एक पप्रो. डॉ. किशोर art, 
संस्कृत पंडित संस्कृत विभाग, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय, वाराणसी, 
उत्तर प्रदेश - २२१ ००५. 
महाराष्ट्र राज्य महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार-२०१७ 
अ.क्र. | संवर्ग/पुरस्काराचे | पुरस्कार पुरस्कारार्थीचे नाव 
नाव संख्या 
7 प्राचीन संस्कृत एक श्री. प्रमोदशास्त्री HRT कुलकर्णी, 
पंडित आर्चाय वेदशास्त्र पाठशाला, प्रभावती नगर, 
जुना पेडगावकर रोड, परभणी, 
महाराष्ट्र - ४३१ ४०१. 
२ ।वेदमुर्ती एक श्री. विश्वनाथ केशवराव जोशी, 
अध्यात्मिक प्रतिष्ठान, मु. पो. आळंदी 
देवाची, ता. खेड, जि. पुणे, 
महाराष्ट्र -४११ १०५. 
३ | संस्कृत शिक्षक व दोन १. श्रीमती दुर्गा अरविंद पारखी, 
इतर २००, “आस्वाद”, बजाज नगर, नागपूर, 
महाराष्ट्र - ४४५ ००१. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-२६१३/(प्र. क्र. ९०/१६)/समन्वय 


२. श्री. माधव गोविंद भुस्कुटे, 

सुमित गार्डन, एल. सी. बी. - ७, सदनिका 
क्र. १०, सेक्टर क्र. २१, यमुनानगर, 
निगडी, पुणे,महाराष्ट्र - ४११०४४. 

४ | संस्कृत प्राध्यापक व दोन १. डॉ. श्रीमती ललिता दीपक नामजोशी, 
तत्सम अध्यापक १३, कौस्तुभ हाऊसिंग सोसायटी, सावरकर 
सोड, डोंबिवली (पूर्वी, मुंबई, 

महाराष्ट्र -४२१ २०१. 


२. डॉ. श्रीमती जयश्री साठे, 

१७-ए, विजयश्री सहकारी गृहरचना संस्था 
मर्यादित, सं. क्र. ५०, गांधी भवन रस्ता, 
कोथरुड, पुणे, महाराष्ट्र -४११ ०३८. 

५ । संस्कृत कार्यकर्ता एक श्री. माधव गजानन केळकर, 

५२८, नारायण पेठ, विश्वशोभा सोसायटी, 
पुणे, महाराष्ट्र -४११ ०३०. 

६ । अन्य राज्यातील एक श्री. गजानन लक्ष्मीनारायण भट्ट, 

संस्कृत पंडित उमचगि विद्यारण्य बडावणे, पो. उमचगि, 
ता. यल्लापुर, जि. उत्तर कन्नड, कर्नाटक 
राज्य- ५८१ ३४७. 


२. उपरोल्लिखित पुरस्कार्थींना प्रत्येकी रु.२५,०००/- रोख रक्कम, शाल, श्रीफळ व 
सन्मानपत्र देऊन सन्मानित करण्यात येईल. पुरस्कार वितरण कार्यक्रम मा . मंत्री (उच्च व तंत्र 
शिक्षण) तथा अध्यक्ष महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार निवड समिती यांचे 
अध्यक्षतेखाली स्वतंत्रपणे आयोजित करण्यात येईल. 


3. सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥१॥१/१59॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१८१२३५०४०८०८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या ओदशझानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dattatraya Rambhau Kahar 
D ) a tt a t r a a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And 
Technical Education Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bc29789a0057acb8ed 1 70e1748553c17db300239c3 
Rambhau Kaha ‘rsizsiisessieacenoatataye tambon rahe 
Date: 2018.12.18 12:44:04 +05'30' 
(द. रा. कहार) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-२६१३/(प्र. क्र. ९०/१६)/समन्वय 


AN 


. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

कुलगुरु, कवीकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक (महाराष्ट्र), नागपूर, 

. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

सदस्य-सचिव तथा विभाग प्रमुख, संस्कृत विभाग, कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत 

विश्वविद्यालय, रामटेक, नागपूर, 

१०.महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-।, ॥, मुंबई/नागपूर, 

११.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई . 
त्यांना विनंती आहे की, प्रस्तुत शासन निर्णयाला व्यापक प्रसिध्दी तात्काळ द्यावी. 

१२.सर्व पुरस्कार विजेते (निवड समितीच्या सदस्य-सचिव आणि संचालक, उच्च शिक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत टपालाद्वारे) 

१३.सर्व सह सचिव/उप सचिव/कार्यासन अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१४. नस्ती क्र. पुरस्कार-२६१३/(प्र. क्र. ८६/२०१७)/समन्वय. 

१५.संग्रहार्थ 


eo (२ ७ —& 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


